राज्यपालांचे सचिव कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील 
वैधानिक विकास मंडळासाठी असलेली ९ अस्थायी पदे 
दि.०१.०९.२०२१ पासून दि.२८.२.२०२२ पर्यंत पुढे 
चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र:- आस्थाप- २०२१/प्र.क्र.9४/२०-अ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :- १६ सप्टेंबर, २०२१ 


वाचा: सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक आस्थाप- २०२१/ प्र.क्र.७४/ 
२०-अ, दिनांक २६.८.२०२१ 

शुध्दीपत्रक- 

राज्यपालांचे सचिव कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील वैधानिक विकास मंडळासाठी 
असलेली ९ अस्थायी पदे दि.०१.०९.२०२१ पासून दि.२८.२.२०२२ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्याबाबतचा 
शासन निर्णय दिनांक २६.८.२०२१ रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे. सदर शासन 
निर्णयासोबतच्या परिपत्रकातील अ.क्र. ५ येथील सहायक पदाची वेतनश्रेणी एस-८:२५५००- 
८११०० ऐवजी एस-१४: ३८६००-१२२८०० अशी वाचावी. 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥9॥8॥9५॥॥9.9०५९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०९१७१२१८१५८३०७ 
असा आहे. सदर शुध्दीपत्रक डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


MILIND NARAYAN ८: 
HARDAS 


(मिलिंद हरदास) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपालांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई-४०० ०३५. 

२. मा. राज्यपालांचे परिवार प्रबंधक, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई-४०० ०३५. 

३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई/महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

४. महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई/महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई (राज्यपालांचे सचिव कार्यालयामार्फत) 

६. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

७. उपसचिव (कार्या-१४२६) नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

८. वित्त विभाग, व्यय-४, अर्थसंकल्प-१४, वित्तीय सुधारणा, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ . 
९. कार्यासन क्रमांक २५, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
१०.निवड नस्ती. 


